राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. केपीएमजी 
कंपनीस मुदतवाढ देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.३६/पोल-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:- 


(१) माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक: 9॥॥)-मातंस०८०/४/२०१४- 
0/0 Directorate of IT-DIT(MH), दि.१.७.२०१४ व दि.९.५.२०१९ दिनांक 
२४.४.२०२३, दि. ५.१०.२०२३ 

(२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्था-२,दिनांक 
20.4.2094, 

(3) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
दिनांक २३.८.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

(४) गृह विभाग, कार्यादेश क्रमांक टीआरए / १२१३ / प्र.क्र.९/शिकाना/पोल-८, दिनांक 
६.९.२०१६ 

(4) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दिनांक ५.३.२०१९, दिनांक ३१.५.२०२१ व दिनांक २७.५.२०२२ व दिनांक २०.४.२०२३ 
व दिनांक ९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

(६) गृह विभाग, शासन निर्णय सीसीटी३६१९/प्र.क्र.३६/पोळ-३, दिनांक ७.८.२०१९, 
दिनांक २१.९.२०२१, दिनांक १८.८.२०२२, दिनांक २१.६.२०२३. 

(७ अपर पोलीस महासंचालक, (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.अपोमसं (वा)/ 
BY / ई-चलान/मुदतवाढ/२३१२/२०२३, दिनांक ३.७.२०२३ 

(८) अपर पोलीस महासंचालक, (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.अपोमसं 
(वा.) /४५/नियोजन/ई-चळलान/1-20 बैठक आयोजन/३०७०/२०२३, दिनांक १.९.२०२३ 

प्रस्तावना : 


ई-चलान प्रकल्पासाठी दिनांक १०.९.२०१६ ते दिनांक १०.२.२०१७ या कालावधीसाठी 
मे.केपीएमजी यांची प्रकल्प सल्लागार म्हणून संदर्भ क्र.४ येथील कार्यादेशानुसार नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक ७.८.२०१९ अन्वये मे. केपीएमजी कंपनीस प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून दिनांक १०.२.२०१७ ते दिनांक ३०.९.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
तसेच गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक २१.९.२०२१ अन्वये मे.केपीएमजी कंपनीस प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून दिनांक १.१०.२०२० ते दिनांक ३०.११.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. तद्नंतर गृह विभाग, शासन निर्णय दिनांक १८.८.२०२२ अन्वये मे. केपीएमजी कंपनीस 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.३६/पोल-३, 


प्रकल्प सल्लागार म्हणून दिनांक १.१२.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. तदनंतर गृह विभाग, शासन निर्णय दि. २१.६.२०२३ अन्वये मे. केपीएमजी कंपनीस 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून दिनांक १.१.२०२३ ते ३०.६.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
आता दिनांक ९.१०.२०२३ रोजी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील “उच्चस्तरीय 
शक्‍ती प्रदत्त समिती”च्या बैठकीत प्रकल्प सल्लागार यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला 
आहे, त्या अनुषंगाने आदेश निर्गमित करणे विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ “उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समिती” च्या 
दिनांक ९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार “वन स्टेट ई चलान प्रकल्पाकरिता 
KPMG Advisory Services Private Limited कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दि.१.७.२०२३ ते 
१९.९.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दिनांक 
५.१०.२०२३ चा शासन निर्णय व वरील बैठकीतील निर्णयानुसार उपरोक्‍त सल्लागारास दिनांक 
२०.९.२०२३ ते १९.९.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.” तसेच “अपर पोलीस महासंचालक 
(वाहतूक) यांचे कार्यालयातील प्रस्तावित व्यवस्थापन कक्ष (Project Management Unit) हा 
प्रकल्प स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने प्रकल्पाकरिता KPMG Advisory Services Private 
Limited कंपनीकडून (9) Road Safety Expert, (2) Marketing & Social Media Expert या 
कामाकरिता २ वरिष्ठ सछ़्लागारांना अपर पोळीस महासंचालक (वाहतूक) यांनी कार्यादेश दिल्याच्या 
दिनांकापासून पुढील १ वर्षापर्यंत नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” 


२. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या 
संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद दिनांक ९.५.२०१९ व दिनांक २४.४.२०२३ आणि दिनांक ५.१०.२०२३ 
च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय राहील तथापि, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने 
सल्लागारांच्या मानधनासंदर्भात भविष्यात काही सुधारणा केल्यास सदर सुधारणा उपरोक्त 
सल्लागारांना लागु राहतील. तसेच त्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सदर कंपनीची नेमणूक 
(Empanelment) करणे आव्यक राहील. 


३. सर्व सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन हे Man-Month/Quarterly Milestone 
तत्वानुसार असेल. सल्लागाराची देयके शासनास सादर करताना सहल्लागाराने 
महिन्याच्या/तिमाहीच्या कालावधीत केलेल्या कामाचा तपश्शील/अहवाल झासनास सादर करणे 
MASA आहे. 


४. ई-चलान प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांच्या मानधनाबाबतचा खर्च पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५- 
पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (09) जिल्हा पोलीस बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५ 
०१६८)” या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.३६/पोल-३, 


& . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०४१५४०४४५४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
R U p A | | S A N J O G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
5 .4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec55{07e98 
dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharasht 


ialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A468 1 399FE663D 
8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2023.12.04 15:40:43 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
३) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

७) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मे.केपीएमजी अँडव्हायझरी सर्व्हीसेस प्रा.लि., मुंबई. 

अर्थ शाखा गृह विभाग. 

निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


